नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
वर्ग-१, वर्ग-२ व वर्ग-३ संवर्गातील पदे 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- १) आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.आस्था२०१६/०४/वशि/, 

दि.०४.०१.२०१७. 

२) आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.आस्था२०१९/९८८/वशि/, 
दि.२७.०५.२०१९. 

३) आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.आस्था२०१९/११५१/वशि/, 
दि.१२.०६.२०१९. 

४) आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.आस्थार०२०/६२२/वशि/, 
दि.१३.०३.२०२०. 

4) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, 
दि.२६.०३.२०२१ 

६) आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.आस्था/वशि/७६५/२०२१, 
दि.०७.०४.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

नाशिक महानगरपालिकेचे मुख्यालय, सहा विभागीय कार्यालये, उपकार्यालये, 
रुग्णालये, दवाखाने याव्दारे नागरीकांना पाणी, स्वच्छता, वैद्यकीय, पथदिप, रस्ते, शिक्षण 
इत्यादी नागरी सोयी सुविधा पुरविणे यासंबंधीचे कामकाज महानगरपालिकेच्या विविध 
विभागामार्फत करण्यात येत आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार नाशिक शहराची लोकसंख्या 
१४.८६ लक्ष असून, यात सातत्याने वाढ होत आहे. नागरी वसाहतीमध्ये दिवसेंदिवस होणारी वाढ 
ही बाब विचारात घेता, नागरीकांच्या नागरी सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबतच्या मागणीत मोठ्या 
प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेमार्फत सोयी-सुविधा पुरविणे व देखभाल ठेवणे 
यात वाढ होत आहे. याशिवाय विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता विचारात घेऊन महानगरपालिकेने आस्थापनेवर पदे निर्माण 
करण्याबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले होते. 

शासनाने नव्याने आकृतीबंध तयार करणेबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार, नाशिक 
महानगरपालिकेत वाहतुक नियोजन, अतिक्रमण निर्मुलनासाठी नागरी पोलीस ठाणे कार्यान्वित 
करणे, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण राबविणे, आपत्ती व्यवस्थापन असे नव्याने विभाग निर्माण 
करावयाचे आहेत. याशिवाय नाशिक शाहराची केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत निवड 
झाली आहे. 
०२. उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांचे कामाचे स्वरुप 
व त्याअनुषंगाने त्या विभागांस आवश्‍यक असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता 
विचारात घेऊन, आस्थापनेवर विविध संवर्गात नव्याने पदे निर्माण करण्याबाबत वेळोवेळी सादर 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५ 


केलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन, महानगरपालिकेच्या गट-अ ते गट-ड मध्ये आवश्‍यक 
असलेल्या पदांचा विभागनिहाय आकृतीबंध तयार करण्यात आलेला असून, त्यास महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५१(४ नुसार महासभा ठराव क्रमांक ५८६, 
दि.१४.१०.२०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर अत्यावश्‍यक स्वरुपाची पदे निर्माण करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावांच्या अनुषंगाने, सद्यस्थितीत या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
नमुद केल्यानुसार, नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर एकूण ६३५ पदे नव्याने निर्माण 
करण्यास, तसेच “परिशिष्ट-ब” मध्ये नमुद केल्यानुसार of पदे समायोजनाद्दारे मंजूर 
करण्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५१ (४) नुसार शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
02. नाशिक महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदे, 
सदर पदांचे सेवा प्रवेश नियम अंतिम झाल्यानंतर व महानगरपालिकेचा आस्थापना खर्च विहित 
मर्यादेत असल्यास, सदर पदे महानगरपालिकेस भरता येतील. 
०२३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४१६१५०८२०७५२५ 
असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Shankar Trambak 
Jadhav 


(शां.त्र्यं.जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : *परिशिष्ट-अ* व “परिशिष्ट-ब 
प्रती, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक, 

५. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

६. महापौर, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक. 

७. आयुकत, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक. 

८. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी (नवि-१४/नवि-२९), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (नवि-२५) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५ 


शासन निर्णय क्रमांक: नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५, दि. १६ एप्रिल, २०२१ सोबतचे 


नाशिक महानगरपालिका 
(नवीन पदनिर्मितीचा तपशील) 

अ. विभागाचे नाव व पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार | मंजूर |नवनिर्मित| एकूण 
क्र. वेतनस्तर व वेतन संरचना । पदे | पदे पदे 
अ) | आरोग्य विभाग :- 

ष्य वैद्यकिय अधिक्षक एस -२३ : ६७७००-२०८७०० (कि ०३ ०४ 
२ | निवासी वैद्यकिय अधिकारी एस -२० : ५६१००-१७७५०० | ०२ ०२ ०४ 
३ | वैद्यकशास्त्र तज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ea ०८ ०८ 
४ | शल्य चिकीत्सक एस-२३ : ६७७००-२०८७०० Ea ०८ ०८ 
५ स्त्रीरोग तज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ee १६ १६ 
६ । बालरोगतज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ca १६ १६ 
७ ।क्ष-किरणतज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० Ea ०४ ०४ 
८ ।बधिरीकरणतकज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ही ०९ ०९ 
९ | seen तज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० षि ०४ ०४ 
(चो काननाकवघसातकज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० [ees ०४ ०४ 
99 | qaated चिकित्सक एस-२३ : ६७७००-२०८७०० [eer ०४ ०४ 
१२ | त्वचारोग तज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० (09) ०३ ०३ 
१३ | रक्‍त संक्रमण अधिकारी एस-२० : ५६१००-१७७५०० ha ०२ ०२ 
१४ | दंत शल्य चिकित्सक एस-२० : ५६१००-१७७५०० pee 03 ०४ 
१५ मानसोपचार तज्ञ एस-२३ : ६७७००-२०८७०० (किं 02 ०२ 
१६ ।मेट्रन एस-१६ : ४४९००-१४२४०० | ०२ ०२ ०४ 
१७ | at Acar एस-१५ : ४१८००-१३२३०० | 03 Ea ०४ 
१८ | अ.एन.एम एस-८ : २५५००-८११०० | ४८ ५० ९८ 
१९ आहारतज्ञ एस-१४ : ३५६००-१२२८०० eal ०६ ०६ 
२० | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (लंब. एस-१३ : ३५४००-११२४०० | १९ १४ 33 

टेक्निशियन) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५ 


अ. विभागाचे नाव व पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार | मंजूर नवनिर्मित एकूण 
क्र. वेतनस्तर व वेतन संरचना । पदे | पदे पदे 
२१ | क्ष-किरण तंत्रज्ञ (एक्स-रे एस-१३ : ३५४००-११२४०० | १३ 03 १६ 
टेक्निशियन) 
22 | मिश्रक (फार्मासिस्ट) एस-१० : २९२००-९२३०० | ४० |. | Yo 
23 | क्ष-किरण सहायक (एक्स-रे एस-८ : २५५००-८११०० | ०३ | ०५ ०८ 
असिस्टंट) 
एकूण | १३२ | १७९ | ३११ 
ब) | अग्निशमन विभाग :- 
२४ | विभागीय अग्निशमन अधिकारी एस-१७ : ४७६००-१५११०० णि | ०२ 
(फायर ऑफीसर) 
२५ | सब ऑफिसर एस-१५ : ४१८००-१३२३०० | ०६ १२ १८ 
(सहा.अग्निठामन केंद्र अधिकारी) 
२६ | लिडींग फायरमन (अग्निडामन | एस-७ : २१७००-६९१०० । २० ७८ ९८ 
प्रणेता) 
२७ | फायरमन (अग्निशामक) एस-६ : १९९००-६३२०० | १५१ | १४८ । २९९ 
२८ | वायरलेस ऑपरेटर एस-८ : २५५००-८११०० ee, of of 
२९ | चालक-यंत्रचालळक एस-६ : १९९००-६३२०० eA ९८ ९८ 
एकूण | १७८ | ३४३ | ५२१ 
क) | अभियांत्रिकी विभाग :- 
30 | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० [2] 03 93 
३१ | शाखा अभियंता (स्थापत्य) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० [ee 32 32 
32 | शाखा अभियंता (यांत्रिकी) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० ee ०४ ०४ 
३३ | शाखा अभियंता (विद्युत) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० ieee ०४ ०४ 
एकूण | १० | ४३ | ५३ 
ड) | लेखा व लेखापरीक्षण विभाग :- 
३४ | कनिष्ठ लेखा परीक्षक एस-१३ : ३५४००-११२४०० | ३६ ०४ ४० 
३५ | कनिष्ठ लेखापाल एस-१३ : ३५४००-११२४०० [eet ०८ १९ 
एकूण 89 | १२ ५९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५ 


विभागाचे नाव व पदनाम 


७ व्या वेतन आयोगानुसार । मंजूर 'नवनिर्मित| एकूण 
क्र. वेतनस्तर व वेतन संरचना । पदे | पदे पदे 
इ) | घनकचरा व्यवस्थापन विभाग :- 

३६ | विभागीय स्वच्छता निरीक्षक एस-१३ : ३५४००-११२४०० | ०८ २० me 

३७ | स्वच्छता निरीक्षक एस-८ : २५५००-८११०० | ४२ ३८ ८० 
एकूण | ५० 4C १०८ 
एकूण ४१७ ६३५ | १०५२ 


RkKKKKKRKRKK 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५ 


शासन निर्णय क्रमांक: नामपा-२०१७/प्र.क्र.२३३/नवि-२५, दि. १६ एप्रिल, २०२१ सोबतचे 


“परिशिष्ट-ब” 
नाशिक महानगरपालिका 
(समायोजन) 
अ. सध्याचे मंजूर पद पदसंख्या । समायोजित केलेल्या पदसंख्या 
क्र. संवर्गाचे (पदाचे) नाव 
हिं मुल्य निर्धारण कर संकलन a q उप आयुक्‍त शिंओ १ 
अधिकारी 
२ | सहाय्यक मुल्य निर्धारण कर = | १ विभागीय अधिकारी = | १ 
संकलन अधिकारी 
३ | उपवेद्यकीय अधिक्षक ॥_ | १ 
सहाय्यक आरोग्य 03 
४ | मुख्यवेद्यकोय अधिकारी ०२ अधिकारी 
एकूण oY ०५ 


REKKKKKRKRKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


